RNI No. MAHBIL / 2009 / 36619 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ६ , अंक ३१ ]] 


गुरुवार, ऑक्टोबर २२ , २०२० / आश्विन ३० , शके १ ९ ४२ 


[ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये ११.०० 


असाधारण क्रमांक ५० 


प्राधिकृत प्रकाशन 


उप विभागीय अधिकारी, माणगांव यांजकडून 
क्रमांक उविअमा / भूसं / कात -२ / एस आर . ५ ९ / २०११. — ज्याअर्थी, महाराष्ट्र औधेगिक विकास अधिनियम , १ ९ ६१ ( १ ९ ६२ चा 
महा- तीन ) चे कलम एक , पोट - कलम ( ३ ) अन्वये काढण्यात आलेली व दिनांक १ ९ फेब्रुवारी २०० ९ च्या महाराष्ट्र शासनच्या राजपत्र , भाग 
चार ब पृष्ठ क्र . २८ ९ ते ३०६ वर प्रसिद्ध करण्यात आलेली दिनांक १ ९ फेब्रुवारी २०० ९ ची शासकीय अधिसूचना, उद्योग , ऊर्जा व कामगार 
विभाग क्र . आयडीसी २०१२ / ( ६६ ) / उ-१४ उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण सहाचे उपबंध हे त्या अधिसूचनेच्या अनुसूचित विनिर्दीष्टी करण्यात 
आलेल्या क्षेत्रात फेब्रुवारी, २०० ९ महिन्याच्या १ ९ व्या दिवसापासून अंमलात येतील असा महाराष्ट्र शासनाने निर्देश दिला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १ ९ ६१ चे प्रकरण ६ , दिनांक १ ९ फेब्रुवारी २०० ९ च्या अधिसुचनेस, महाराष्ट्र 
शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाकडील दुरुस्तीपत्रक क्रमांक आयडीसी २०१ ९ / ( प्र.क्र .६६२ ) / उद्योग-१४ दिनांक १ ९ मार्च २०२० 
अन्वये मौजे - कुंभार्ते, ता.माणगांव, जि.रायगड, येथील प्रकरण ६ च्या अधिसूचनेतील काही सर्व्हे नंबर मधील क्षेत्रात दुरुस्ती केल्याबाबत 
महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रातील भाग चार ब पृष्ठ क्रमांक २५-२८ मध्ये दिनांक १ ९ -२५ मार्च २०२० रोजी जाहिर केले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त अधिनियमाचे प्रकरण ६ ज्या क्षेत्रात लागू करण्यात आले आहे व त्या सोबतच्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या 
जमिनी समाविष्ट आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त अधिनियमाचे कलम ३२ अन्वये ज्या क्षेत्रात उपरोक्त अधिनियमाचे प्रकरण ६ लागू करण्यात आले आहे. 
त्या क्षेत्रातील जमिनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास औद्योगिक किंवा उपरोक्त अधिनियमाच्या उद्दिष्टांच्या पुर्ततेसाठी संपादन 
कराण्यास अधिकार महाराष्ट्र शासनास प्रदान केले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाचे आयडीसी / १८ ९ २ (१७४४१ ) उद्योग १४ , दिनांक ११ जून १ ९९ ३ 
अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाचे आयडीसी/ २१०६ / ( ४८५ )/ उ-१४ , 
दिनांक १० नोव्हेंबर २००६ अन्वये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १ ९ ६२ च्या नियम २८ ने जिल्हाधिकारी यांना प्रदान केलेले 
उपरोक्त नियमाची कलमे ३२ , ३६ व ३८ चे अधिकार आणि नियमाचे कलम २ ( क ) अन्वये उप विभागीय अधिकारी, माणगांव विभाग, 
माणगांव यांना कार्यान्वित करण्याचे अधिकार देण्यात आलेले आहेत. आणि ज्याअर्थी सोबतच्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या क्षेत्राची 


भाग एक ( को.वि.पु. ) - ५०-१ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर २२ , २०२० / आश्विन ३० , शके १ ९ ४२ 


महामंडळास नियोजित दिल्ली -मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरीडोर अंतर्गत दिघी पोर्ट प्रकल्प रोहा -माणगांव औद्योगिक क्षेत्रासाठी जमिनी संपादन 
करण्याची जरुरी आहे, असे उप विभागीय अधिकारी, माणगांव विभाग, माणगांव यांना वाटते 

आणि, ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाचे पत्र क्र , आयडीसी २०२० / (प्र.क्र .२०७ ) उद्योग १४ , 
दिनांक १५ ऑक्टोबर २०२० अन्वये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १ ९ ६१ चे कलम ३२ पोट कलम ( १ ) च्या तरतुदी लागू 
करण्याबाबत शासनाने निर्देश दिला आहे 

आणि ज्याअर्थी, सोबतच्या अनुसूचित नमूद केलेल्या जमीन मालकांनी व हितसंबधीत असणाऱ्यांनी दाखविलेल्या कारणांचा व ज्यांनी 
स्वखुषीने जमिनी देण्यास लेखी स्वरुपात संमतीपत्र दाखल केलेली आहेत त्यांचा विचार करून महाराष्ट्र विकास अधिनियम , १ ९ ६१ चे कलम 
३२ ( १ ) अन्वये या जमिनी संपादन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १ ९ ६१ चे कलम ३२ ( १ ) चा वापर करून अनुसूचित नमूद केलेल्या जमिनी उपरोक्त 
कारणासाठी संपादित केल्या असून त्याबाबत उप विभागीय अधिकारी, माणगांव विभाग, माणगांव ही नोटीस प्रसिद्ध करत आहेत. 

अनुसूची 
रोहा - माणगांव औद्योगिक क्षेत्र 
जिल्हा - रायगड , ता.माणगांव , गांव- कुंभार्ते 


अ . क्र . 


स.नं. / 
ग.नं. 


हि.नं. 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


४ 


१ अ 


०.३७५ 


२ 


७ 


१ 


०.५६६ 


३ 


८ 


१ + २ / १ 


०.४१२ 


४ 


८ 


१ ब + २ / २ 


०.४४० 


५ 


८ 


१ + २ / ६ 


०.६४५ 


६ 


८ 


२/५ पैकी 


१.२ ९ ८ 


७ 


१२ 


०.१३७ 


८ 


१३ 


०.७४६ 


९ 


१ 


०.३ ९ ५ 


१० 


१४ 


२/२ 


०.३३२ 


११ 


१४ 


२ / ५ + ३ अ 


०.०४३ 


१२ 


२० 


१.२२० 


१३ 


२० 


२ 


०.३२५ 


१४ 


२० 


०.०१८ 


१५ 


२० 


०.०२ ९ 


१६ 


२१ 


. 


३.३५ ९ 


२२ 


१/४ 


०.१३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर २२ , २०२० / आश्विन ३० , शके १ ९ ४२ 


३ 


स.नं. / 


अ. क्र . 


हि.नं. 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


ग.नं. 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१८ 


२३ 


२ 


३.४० ९ 


१ ९ 


२६ 


१ 


०.२८ ९ 


२० 


२६ 


०.१११ 


२१ 


२७ 


१.४०४ 


२२ 


३३ 


३ 


०.६२३ 


२३ 


३४ 


१ अ 


०.९ ३० 


२४ 


३४ 


२ + ३ अ 


०.२८२ 


२५ 


३४ 


७ 


०.२ ९ ० 


२६ 


३४ 


८ 


०.०२८ 


२७ 


३५ 


०.०२० 


२८ 


३६ 


१ 


१.१४८ 


२ ९ 


३८ 


. 


१.१०३ 


३० 


३ ९ 


o 


२.७१४ 


३१ 


४१ 


१.४१० 


३२ 


४२ 


० 


४.९ ४० 


३३ 


४३ 


२ 


१.०१७ 


३४ 


४७ 


३ 


०.४७६ 


३५ 


४ ९ 


१ अ 


०.८७० 


३६ 


४ ९ 


१ब 


०.३७ ९ 


३७ 


५० 


०.०३३ 


३८ 


५३ 


१ ब + २ + ३ + ५ 


१.१ ९ ३ 


३ ९ 


५३ 


२ ब +६ 


०.५५४ 


४० 


५८ 


१.४ ९ ० 


४१ 


५ ९ 


३ अ 


०.५१६ 


४२ 


६१ 


१.२३० 


४३ 


६१ 


१.९ ४८ 


४४ 


६३ 


१.६०० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर २२ , २०२० / आश्विन ३० , शके १ ९ ४२ 


स.नं. / 


अ . क्र . 


हि.नं. 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


ग.नं. 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


४५ 


६४ 


२ 


१२.८ ९ ० 


४६ 


६ ९ 


१.४४० 


४७ 


७० 


o 


११.७८० 


४८ 


७४ 


२ क / १ 


०.८१० 


४ ९ 


७५ 


२ब 


०.८८० 


५० 


८५ 


० 


०.३८४ 


५१ 


८६ 


. 


०.०७६ 


५२ 


९ १ 


. 


०.१२० 


५३ 


९ २ 


. 


०.८७० 


६ ९ .७२७ 


ठिकाण : - माणगांव, 
दिनांक : - २१ ऑक्टोबर २०२० . 


प्रशाली जाधव -दिघावकर , 

उप विभागीय अधिकारी, 
माणगांव विभाग, माणगांव. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , २१ - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI ४०० ००४ AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , २१ - A, NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI ४०० ००४. EDITOR : DIRECTOR, 
RUPENDRA DINESH MORE . 


